“ यात्रास्थळांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदांना 
अनुदान ” या जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 
निधीच्या मर्यादेत वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : तिर्थवि २०२१/प्र.क्र.३६८/ योजना-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान मार्ग, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: २३ फेब्रुवारी, २०२२. 
वाचा - 
१) झासन निर्णय क्रमांकः ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र: तिर्थवि-२०११/प्र.क्र.६५१/यो- 
६, दि.१६ नोव्हेंबर, २०१२ 

प्रस्तावना - 

“यात्रास्थळांच्या विकासासाठी जिल्हापरिषदांना”, अनुदान ही जिल्हास्तरीय योजना 
शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. उपरोक्त संदर्भाय शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत 
“क” वर्ग दर्जा प्राप्त झालेल्या तिर्थक्षेत्रांचा खर्च भागविण्याकरीता जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 
प्रत्येक जिल्हयास प्रतिवर्ष रू. ३०.०० लक्ष पर्यंत इतका निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांना उपलब्ध करून देण्यात येतो. सदर वार्षिक निधीच्या मर्यादेत वाढ करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

यात्रास्थळांच्या विकासासाठी जिल्हापरिषदांना अनुदान ही जिल्हास्तरीय “वार्षिक योजनेत 
प्रतिवर्ष प्रत्येक जिल्हयास रू. ३०.०० लक्ष इतकी रक्कम मंजूर करण्यात येत होती. आता त्यामध्ये वाढ 
करून रू. ६०.०० लक्ष इतकी खर्चाची वार्षिक मर्यादा करण्यात येत आहे ”. 


२. या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात येणारे कामे अन्य योजनेमधून प्रस्तावित करण्यात येवू नयेत. 
तसेच उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णयातील अटी/ शर्ती कायम राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रं. ६२/१४८१, दि.२२/१२/२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि-२०२१/प्र.क्र.३६८/यो-६, दि.२३ फेब्रुवारी २०२२. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२२१९१५५२८९२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by EKNATH KASHINATH GAGARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2. jccbc053d2cf9b4c30c85bb8db0e6c39 
33 laba6cde387bSec208c, 
pst 
seri er=6BC79F4A08CA2D5D74E02E7214F6 
AAD4EF7D9AFDEBASBFCDEF24D45049099939, 
H G AG A R F cn=EKNATH KASHINATH GAGARE 
Date: 2022.02.23 14:29:56 +05'30' 


:827291D35E203B1202123927394AD 


(एकनाथ गागरे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४) मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

५) मा. सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

६) मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई 

७) मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन मुंबई 

८) मा. मंत्री व राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव 

९) मा. विधानसभा व मा. विधानपरिषद सदस्य 

१०) विधानमंडळ ग्रथांलय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती) 

११) माहिती व जनसंपर्क संचालनालय 

१२) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक, महाराष्ट्र , मुंबई 

१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) एक महाराष्ट्र, मुंबई 

१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) दोन महाराष्ट्र, नागपूर 

१६) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
) 


१७) सर्व जिल्हाधिकारी 

१८) सर्व सहसचिव/उपसचिव, ग्रामविकास विभाग 

१९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

२०) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

२१) नियोजन विभाग (का. १४८१) 

२२) निवड नस्ती, कार्यासन योजना ६, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


